वर्ष २०१८ ते २०२० मधील महाराष्ट्र 
राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत 


साधना पुरस्कार घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संसापु-२०२०/प्र.क्र.६०/आस्था-२ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ - 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:संसापु-५१२/प्र.क्र.9८/आस्था-२, 
दिनांक-२७ जानेवारी, २०२० 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:संसापु-२०२०/प्र.क्र.६०/आस्था-२, 
दिनांक-२२ जानेवारी, २०२१ 
प्रस्तावना- 


संस्कृत भाषेचा प्रचार, प्रसार, संशोधन, प्रकाशन, अध्ययन, अध्यापन आणि संस्कृत विषयक अन्य 
उल्लेखनिय असे संस्कृत भाषा क्षेत्रात महान कार्य केलेल्या महाराष्ट्र मान्यवरांना महाराष्ट्र राज्य महाकवी 
कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार देण्यासंदर्भात वर्ष २०१८ ते वर्ष २०२० या वर्षासाठीचे महाराष्ट्र राज्य 
महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार जाहीर करणे शासनाच्या विचाराधिन होते. 


शासन निर्णय: 

वर्ष २०१८ ते वर्ष २०२०चे महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार जाहीर 
करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरील पुरस्कार निवड समितीने केलेल्या निवडीनुसार खालील 
पुरस्कारार्थीना वर्ष २०१८ ते वर्ष २०२० या वर्षांकरिता "महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत 
साधना पुरस्कार प्रदान करण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला आहे : 


महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार २०१८ 


अ. । पुरस्काराचे नांव पुरस्कार पुरस्कारार्थीचे नाव 
क्र. संख्या 
la प्राचीन संस्कृत एक ।पं.श्री. कृष्णशास्री जोशी 
पंडित आचार्यानुग्रह, १८० एएफआय, गुरुवार पेठ, माची, सातारा-४१५००२ 
२ । वेदमूर्ती एक । पं. दत्तात्रय महादेव मुरवणे 
क्र्ग्वेद गुरुकुल, मु.पो. वायंगणी, ता. मालवणी, जि. सिंधुदुर्ग- 
४१६६१४ 
३ | संस्कृत शिक्षक a} दोन | (१ डॉ. हेमा विलास डोळे, 
इतर २/२ मनोज सोसायटी मार्केट यार्ड समोर, पुणे ४११ ०३७. 
२) डॉ. विजया विलास जोशी 
१७, देवाशीष अपार्टमेंट, रेशिमबाग, नागपूर ४४० ००९. 


शासन निर्णय क्रमांकः संसापु-२०२०/प्र.क्र.६०/आस्था-२ 


४ | संस्कृत प्राध्यापक | दोन ।१) डॉ. इन्दु चंद्रशेखर देडापांडे 
व तत्सम गणंजय हाऊसिंग सोसायटी युनिट क. १, आझादनगर, कोथरूड, 
अध्यापक पण- ३८. 


(२) डॉ. रजनी रामचंद्र जोशी 
११३९, कसबा पेठ, कोठारी बिल्डींग समोर, बार्शी ४१३ ४११, 
जि. सोलापूर 


५ संस्कृत कार्यकर्ता | एक | a. संजीव गोविद लाभे 
हरिकृष्ण निवास हवालदारपुरा, वर्धा ४४२ ००१ 


६ । अन्य राज्यातील ' एक | डॉ. हर्षदेव माधव 
संस्कृत पंडित ८, राजतिलक sora, सिद्धि ॥, इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप समोर, 
आबादनगर बस स्टॉप जवळ, बोपाल, अहमदाबाद- ३८० ०५८ 


महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार- २०१९ 


अ. । पुरस्काराचे नांव | पुरस्कार पुरस्कारार्थीचे नाव 
क्र संख्या 


i प्राचीन संस्कृत पंडित | एक श्री. श्रीहरी शिवराम धायगुडे 
नृसिंह सरस्वती पाठझाळा, बुधवारपेठ, पुणे ४८१ शुक्रवार पेठ, 
पटवर्धन वाडा, शनिमारोती मंदिराजवळ, मंडई रोड, पुणे- ४११ 


002२. 


२ । वेदमूर्ती एक ।पं. रवींद्र दत्तात्रय पैठणे 
ए-६, निर्माण उपवन, श्री काळाराम मंदिर, पूर्व महाद्वार, पंचवटी, 
नाशिक- ४२२ ००३ 


३ संस्कृत शिक्षक व| दोन | (१) डा. ज्योत्स्ना उपेंद्र खरे 
इतर यश अपार्टमेंट, ७२ पर्वती, पुणे ४११ ००९. 


(२) डॉ. प्रज्ञा हारद देशपांडे 
४८४/ए, प्रोफेसर्स कॉलनी, हनुमान नगर, नागपूर ४४० ००९ 


४ | संस्कृत प्राध्यापक व| दोन ।१ प्रो. मधुसूदन पेन्ना 

तत्सम अध्यापक THR ५, प्लॉट क. 3, अग्निरथ संकुल, इयामनगर, नागपूर-४४० 
०२७. 

(२) डॉ. महेश अशोक देवकर 

बी-३९४, कुमार शांतिनिकेतन, वाकेश्वर रोड, वाकेश्वर चौक, 
पाषाण, पुणे- ४११ ०२१ 


५ । संस्कृत कार्यकर्ता एक | डॉ. अजय रामचंद्र निलंगेकर 
विश्वमित्र एन-७, के-४३, बजरंग कॉलनी, सिडको, औरंगाबाद. 


६ अन्य राज्यातील | एक ।प्रो. पुष्पा दीक्षित 
संस्कृत पंडित पाणिनीय शोधसंस्थान, आर्य समाज के पास, गौडपारा, बिलासपूर, 
छत्तीसगढ़ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संसापु-२०२०/प्र.क्र.६०/आस्था-२ 


महाराष्ट्र राज्य महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार २०२० 


अ. । पुरस्काराचे नांव | पुरस्कार पुरस्कारार्थीचे नाव 
क्र. संख्या 
iy प्राचीन संस्कृत पंडित | एक ।पं. राजेश्वर विश्वशास्त्री देशमुख घोडजकर, 
२०३, श्रीपाल सोसायटी, शुक्रवारपेठ, पुणे-४११ ००२ 
२ | वेदमूर्ती एक | पं. देशिक नारायण कस्तुरे 
श्री. चतुर्वेदेश्वर धाम, म. सावरगाव, पो. पिपळा, धामणगाव, 
व्हाया आष्टी, ता. परतुर, जि. जालना- ४३१५०७. 
3 संस्कृत शिक्षक a} दोन ।१)डॉ.गजानन वामनराव आंभोरे 
इतर 3/4, विश्वनाथ अपार्टमेंट, ढोल्या गणपती मंदिरामागे, 
अशोकस्तंभ, नाशिक ४२२ ००२ 
(२) डॉ. माधवी दीपक जोशी 
बी-४०४, तिरुमला रेसिडेन्सी, मार्कडी, चिपळूण, 
जि. रत्नागिरी- ४१५ ६०५ 
४ | संस्कृत प्राध्यापक व| दोन ।१) प्रो. मल्हार अरविद कुळकणी 
तत्सम अध्यापक बी-२१, बिल्डिंग नं. ५. सेन्ट्रल एरिया, 
आयआयटी बॉम्बे, पवई, मुंबई ४०० ०७६ 
2) डॉ. कल्पना आठल्ये 
जी-६, सोहम्‌ अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, रत्नागिरी- ४१५ ६१२ 
५ | संस्कृत कार्यकर्ता एक | सौ. तरंगिणी नरेंद्र खोत 
कमलाभुवन, ४६, केषुस्कर मार्ग (उत्तर), शिवाजी पार्क, 
दादर, मुंबई- ४०० ०२८ 
६ अन्य राज्यातील | एक | ait. आनंदतीर्थ व्ही. नागसंपिगे 
संस्कृत पंडित पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ, कत्रीगुप्पा मेन रोड, बंगळोर- ५६० ०२८ 


२. उपरोल्लिखित पुरस्कारार्थींना प्रत्येकी ₹२५,०००/- रोख रक्‍कम, झाल, श्रीफळ व सन्मानपत्र 
देऊन सन्मानित करण्यात येईल. पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) तथा अध्यक्ष, 
महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार निवड समिती यांचे अध्यक्षतेखाली स्वतंत्रपणे आयोजित 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संसापु-२०२०/प्र.क्र.६०/आस्था-२ 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०८२४१२०५५६०२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2021.08.24 12:18:34 +05'30' 
(प्र. पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा 
६. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
७. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय मुंबई 
८. मा. सदस्य, विधान परिषद/विधानसभा 
९. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कुलगुरू, महाकवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्व विद्यालय, रामटेक (महाराष्ट्र) 
११.संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१२.सदस्य सचिव तथा विभाग प्रमुख (संस्कृत विभाग), कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्व 
विद्यालय, रामटेक, (महाराष्ट्र) 
१३.महाळलेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-।, ॥, मुंबई/नागपूर. 
१४.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती आहे कि, प्रस्तुत शासन 
निर्णयाला व्यापक प्रसिद्धी तत्काळ द्यावी. 
१५.सर्व पुरस्कार विजेते (निवड समितीच्या सदस्य सचिव आणि संचालक, उच्च व तंत्र 
शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत टपालाद्वारे) 
१६.सर्व सह/उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


